चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे यांना सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार अनिवार्य 
योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०१९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक -मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अ, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१८/प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८, 
३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - अंदाज-२०१८/(प्र.क्र. ५५/१८)/२-अ, 
दिनांक ०६ एप्रिळ, २०१८, 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक कृषिवि-३७१८/प्र.क्र.५३//७-अ, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०१८, 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक पूरक - २०१८/प्र.क्र.९५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २७ जुले, २०१८, 
६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक पूरक - २०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१८, 
७ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५ जानेवारी, २०१९, 
८) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - अंदाज-२०१९/(प्र.क्र. ५५/१८)/२-ओ, 
दिनांक २९ जानेवारी, २०१९. 
९) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक कृषिवि-३७१८/प्र.क्र.५३//७-अ, 
दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०१९, 
१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१९/प्र.क्र.४२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०८ मार्च, २०१९. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक - १ येथील शासन निर्णय दिनांक १८/१२/२००० अन्वये सन २०००-०१ या आर्थिक 
वर्षापासून राज्यातील कृषि विद्यापीठांना योजनेतर अनुदान मंजूर करण्यासाठी सुधारित सहायक अनुदान सुत्र विहीत 
केले आहे. त्यानुसार राज्यातील चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन 
२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात 'मागणी क्र डी-३, २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण' या मुख्य लेखाश्ीर्षाखाली 
“oq, पीक संवर्धन”,”०३, Tata” व “०५, मत्स्यव्यवसाय” या उपशीर्षांतर्गत ०४ निवृत्तीवेतन विषयक wa, 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबींकरीता तसेच “मागणी क्र. डी-११, ६२१६ 
गृहनिर्माणासाठी कर्जे,” या मुख्य लेखाशीर्षाखाली ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा या बाबींसाठी सुधारीत अंदाज 
सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील विवरणपत्रातील स्तंभ - ९ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मंजुर केलेले सुधारित 
अंदाजानुसार अनुदान वितरीत करण्यात येत असून सदर अनुदान संदर्भ क्रमांक - ४ येथील दिनांक १२ एप्रिल, २०१८ 
च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या तसेच खालील अटींस अधीन राहून वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 


१ सुधारीत अंदाजानुसार मंजूर केलेल्या अनुदानाचा उपमुख्यलेखाशिर्षनिहाय गटनिहाय, योजना निहाय आणि 
बाबनिहाय तपशील सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केला आहे. कृषि विद्यापीठांनी व कृषि परिषदेने उपलेखाशिर्ष / 
गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हणून 
पुढे चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 
२) कृषि विद्यापीठांना व कृषि परिषदेस मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम 
१९८३, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे लेखा संहिता १९९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत 
केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


३) सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, अहमदनगर, उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोळी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, उपविभागीय 
कृषि अधिकारी, परभणी आणि संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्या नियंत्रणाखालील 
कार्यरत असलेले सहाय्यक CASH (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
संबंधित उपशीर्षांतर्गत स्तंभ क्र.९ खाली मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक 
ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०- 
अ, दिनांक 24/8/2003 मध्ये न मूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक व सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण 
व संशोधन परिषद, पुणे यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


8) या प्रित्यर्थचा खर्च सन 2092-2098 च्या अंदाजपत्रकात सोबतचे जोडपत्र “अ” मधील विवरणपत्रातील स्तंभ 
क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत 
भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १६२ (आ) अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व वित्त विभागाने सुधारित अंदाजात मान्य केलेल्या स्पष्टीकरणास 
अनुसरुन मंजूर करण्यांत येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३२५१३०९०४०७०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 


| DN: CN = Gite Pratap Venkatrao, C = IN, S = 
G I te P ratap Maharashtra, O = Gavernmant Ol Maharashtra, 
प] = Agriculture and Animal Husbandry, 
Venkatrao oe 
(प्रताप व्य.गिते) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
. कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

५. कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

६. सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 


७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 

८. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 

९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जि.अहमदनगर, 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, दापोली / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि.रत्नागिरी, 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जि. अकोला, 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जि.परभणी, 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१८.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१९. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 

२१. कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
२२. कार्यासन 0-3 (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


परिशिष्ट -“अ 
शासन निर्णय, कृषि व पदु विभाग क्रमांक : कृषिवि-३७१८/प्र. H.43/08, दिनांक २५/०३/२०१९ सोबतचे परिशिष्ट. 


(रुपये हजारात) 
सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
अ उद्दिष्टे व rene उरक पुनर्विनि - ड्कुण सुधारित वाढ (+) / 
a लेखाशीर्ष कि TERT व क अनुदान योजनाव्दारे ae घट (-) 
संवितरण झळ तरत उपलब्ध करुन 
अधिकारी दिलेला निधी 
| १. | , २. ३. a aa प. ६. a & ९. =a | 
अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
१) ०१पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन विषयक खर्च | उपविभागीय १४४,८३,९८ ॥_ हिन. 10 १४४,८३,९८ १४४,८३,९८ | 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य e सहायक अनुदाने(वेतनेतरा [EY अधिकारी, | ०१७७०४५ Foo ff 99,00,85 | 90,48,80 | (- १,१७,०५ 
(09) म.फु. कृ.वि.ला सहायक अनुदान ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) BRASS 929,92, 29 po i? = =~ घळ १९१,१८,८७ | 940,00,00 । (-) ४१,१८,८७ 
eres शिक ३४७,७३,३० ha i 4 ३४७,७३,३० | 304,30,3¢ | () ४२,३५,९२ 
2) 03 पशुसंवर्धन 39 ,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)| उपविभागीय १२,८४ 1 0__| a | १२,८४ ११,५५ (-) 9,28 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) कृषि ३,४४,१८ | | ३,४४,१८ २,५५,०० (-) ८९,१८ 
(००(०१) म.फु. कृ.वि. ळा सहायक अधिकारी, 
अनुदान अहमदनगर 
(२४१५ ०१९७ |... ३,५७,०२ ai Le 3,40,02 266.44 | () 80,80 
3) ८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतनविषयक खर्च | उपविभागीय ४,२०,७७ | शि ४,२०,७७ ३,६०,०० (-) ६०,७७ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य कृषि अधिकारी, 
(००) (02) Hp. p fa. ला अहमदनगर 
कर्मचा-यांच्या अंडादानाच्या रकमेइतकी शि ४,२०,७७ | || ४,२०,७७ ३,६०,०० (-) ६०,७७ 
समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान 
(२४१५ १०२१) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पित निधी 


a ee सुधारित वाढ (+) / 
: उद्दष्टे व आतया एकूण जं 
क्ट लेखाशीर्ष बं हरण व एकूण अंदाज घट (-) 
संवितरण 
अधिकारी 
aa 2. 3. = aa षु ६. 1 ७. | ८. ९. |. ८ i 
8) 09 पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय pfs] ३१,९४,२१ | ० |. | 3१,९४,२१ २२,००,०० | (-) ९,९४,२१ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | अधिकारी, ३,६७,०० lb क .| a ३,६७,०० 3,३०,३० (-) ३६,७० 
(००) (०२) ST. WT. सा. को. कृ. वि.ला | ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) दापोली ७४,२०,०9 | 0 |e | ७४,२०,०७ §4,00,00 | (-) ९,२०,०७ 
सहायक अनुदान (2894 ००३४) te 908,69, 2¢ | a 908,29,2¢ | 0,30,30 | (-) १९,५०,९८ 
03 पश्युसंवर्धन ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय pfs] 2,¢a,c0 | ० | 9 |] २,८१,८० 269,60 | 0 !| 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) | अधिकारी, ११,१४ LS ee lie ee | 99,98 40,02 (-) 9,92 
4) ।(०० (02) ST. aT. UT. HT. कृ. वि.ला | ३६ सहायक अनुदाने ( वेतन) दापोली १,१५,७३ h oer i i ee १,१५,७३ ८०,०० (-) ३५,७३ 
सहायक अनुदान (२४१५ ०१७९) i ४,०८,६७ | शि ४,०८,६७ ३,७१,८२ (- ३६,८५ 
०५ मत्स्यव्यवसाय ०४ निवृत्तीवेतन उपविभागीय कृषि २,५४,५४ aa = २,५४,५४ २,००,०० (-) ५४,५४ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च अधिकारी, 
६) | (00) (02) ST. aT. UT. HT. कृ. वि. ळा | ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) दापोली ४३,४५ Lowe 1] = oe ¥3,84 32,90 (-) 8,34 
सहायक अनुदान (२४१५ ०२४१) | ३६ सहायक अनुदाने( वेतन) ९,९२,२६ | ०७ |0____|__ ९,९२,२६ ९,००,०० | (-) 82,28 
Po एकूण १२,९०,२५ 1 0__| | 92,89, 24 ११,३९,१० (- १,५१,१५ 
८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतनविषयक खर्च उपविभागीय कृषि ३,६०,२९ णं शि ३,६०,२९ २,७६,४३ (-) ८३,८६ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अधिकारी, 
(००) (09) डॉ.बा. सा. को. कृ. ला दापोली 
सहायक अनुदान 
(२४१५ १०१२) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
अ तत = सुधारित वाढ (+) / 
लेखाशीर्ष उदे वृ आहरणव पुरक slat एकूण अंदाज घट (-) 
क्र बाब संवितरण मूळ तरतूद अनुदान | उपलब्ध 
नुदान | उपलब्ध करुन 
अधिकारी दिलेला निधी 
a. | 2. ३. | ok षु. ६... [| ee | ८. ९. |__१०. | 
क) डॉ.पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ, अकोला, जिल्हा - अकोला 
८) ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय कृषि ८९,३१,०१ i | i= | ८९,३१,०१ ८९,३१,०१ aa 
09 पीकसंवर्धन अधिकारी, 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अकोला १२,४२,२० tL ll Ee 92,82,20 ११,१७,९८ । (-) 9,28,22 
(00) (03) डॉ. पं. दे. कृ. वि.ला सहायक 
अनुदान ३६ सहायक अनुदाने ( वेतन) १३१,५१,६८ ai io १३१,५१,६८ । ९८,६९,०३ | (-) ३२,८२,६५ 
(२४१५ ००४३) 
ss २३३,२४,८९ ॥ शिश २३३,२४,८९ | १९९,१८,०२ |(-) ३४,०६,८७ 
९) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) |उपविभागीय कृषि १,२५ गंगी aa 9,24 9,92 (-) 93 
०५ मत्स्यव्यवसाय अधिकारी, 
कड मता ३६ सहायक अनुदाने वेतन] | अकोला ३६,२० i = | ३६,२० २८,४४ (- ७,७६ 
(00) (03) डॉ. पं. दे. कृ. वि. ला सहायक 
अनुदान 
(२४१५ ०२६८) शिश ३७,४५ i शि ३७,४५ २९,५६ (-) ७,८९ 
१०) ८० सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतनविषयक खर्च उपविभागीय कृषि २,४४,९२ | शं २,४४,९२ २,२८,४१ (-) १६,५१ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अधिकारी, 
(००) (१७) डॉ.पं.दे.कृ. अकोला 
वि.ला कर्मचा-यांच्या अंशादानाच्या 
रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम २,४४,९२ | शि २,४४,९२ २,२८,४१ (- 98,49 
देण्यासाठी सहायक अनुदान एकूण 
(२४१५ १०५९) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
अ. उद्दष्टे व या ण = पुनर्विनियो - aa सुधारित | वाढ (+) / 
लेखाशीर्ष आहरणव पुरक जनाद्दारे एकूण अंदाज घट (-) 
क्र बाब संवितरण मूळ तरतूद अनुदान | उपलब्ध 
नुदान | उपलब्ध करुन 
अधिकारी दिलेला निधी 
ae | र २. ३. Fk प्‌. ६. | ow ८. g. | 9. | : 
S) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
११) ०१पीकसंवर्धन ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय कृषि ६०,१५,९२ | ० | 9 | 80, 94,82 ६०,१५,९२ | 9 | 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३१ सहायक अनुदाने अधिकारी, ७,५७,६० हक शिण ७,५७, ६० ६,८१,८४ (-) ७५,७६ 
(00) (०४) म. कृ. वि. ला. सहायक (वेतनेतर) परभणी 
अनुदान ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) १०५,३२, ६४ =a as 904, 32,88 ८१,००,०० | (-) 28,32,68 
(२४१५ 0042) 1 एकूण १७३,०६,१६ pe er -2| Ef.  e | १७३,०६,१६ १४७,९७,७६ ।(- २५,०८,४० 
१२) ०३ पशुसंवर्धन ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) |उपविभागीय कृषि (9,23 Fee | lee ७ - = 4 0,23 (9, 0% (-) ७९ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) अधिकारी, २,०८,८६ हत aa २,०८,८६ १,६०,०० (-) ४८,८६ 
(००) (०४ म. कृ. वि. ला. सहायक परभणी 
अनुदान (२४१५ ०२०३) PTT २,१६, ६९ pF oe | il. 8 | २,१६,६९ १,६७,०४ (-) ४९,६५ 
१३) ८० सर्वसाधारण ०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च |उपविभागीय कृषि ६,७९,८९ i प्त ६,७९,८९ ३,४४,०३ | (-३,३५,८६ 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य अधिकारी, 
(००)(०४) व.ना.म.कृ.वि. परभणी 
ला कर्मचा-यांच्या SAMA रकमेइतकी mh ६,७९,८९ णि शि ६,७९,८९ ३,४४,०३ | (-) ३,३५,८६ 
समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम 
देण्यासाठी सहायक अनुदान 
(२४१५ १०४१) 
इ) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
१४) ०१पीकसंवर्धन ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) सहायक १,०३,४० f= eee | (५ - १. — | १,०३,४० शिळ उं (-) १,०३,४० 
१२० इतर संस्थांना सहाय्य ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) संचालक १,८९,८४ | L १,८९,८४ १,०५,०० (-) ८४,८४ 
(००) (०५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व (लेखा-१), कृषि 
संशोधन परिषदेला सहायक आयुक्तालय, 
अनुदान पुणे 
(२४१५ ००६१) 1 एकूण २,९३,२४ i. क a a २,९३,२४ 9,04,00 (-) १,८८,२४ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पित निधी 


Date: 2019.03.28 12:34:50 +05'30' 


(प्रताप व्य.गिते) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


वि सुधारित वाढ (+) / 
अ. उद्दष्टे व ane पुनर्विनियो ; 
लेखाशीर्ष : आहरणव पुरक जनाव्दारे एकूण अंदाज We (-) 
क्र बाब संवितरण मूळ तरतूद sar 
अधिकारी अनुदान | उपलब्ध करुन 
eel दिलेला निधी 
| १. | ढु २. 3. | ke धु. ६. | ow ८. ९. |__१०. | ०. 
ई) ६२१६, गृहनिर्माणासाठी Hut, कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम 
44) ६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, ५५, कर्ज व आगाऊ रक्कमा उपविभागीय कृषि,  ४२,४३ ति शि ४२,४३ ४२,४३ णि 
(00) (09) कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचा-यांना अधिकारी, 
घरबांधणी अग्रीम अहमदनगर 
(६२१६ ०२०१) 
(महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी) 
१६) ६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, उपविभागीय कृषि २३४,०० चि व ३४,०० ३४,०० शि 
(००) (०१ कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचा-यांना अधिकारी, 
घरबांधणी अग्रीम दापोली 
(६२१६ ०२०१) 
(डॉ.बा.सा.को.कृ.वि. एकृण ७६,४२ शं शिरा ७६,४३ ७६,४३ शि 
(०१) दापोली) 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--ई) (अनिवार्य) ९०७,७१,२५ po | po ९०७,७१,२५ | ७७६,४७,८३ |(-) 139,23,82 
. Digitally signed by Gite Pratap Venkatrao 
Gite Pratap 111 0 000 sia 
V e n kat rao Stee Depatrent Husbandry, Dairying and 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


